Reg.No.NPCITY/ 236-2018-20 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत 


प्रकाशन 


वर्ष ४ , अंक १८ ] गुरुवार ते बुधवार , 

मे ३-९ , २०१८/ वैशाख १३-१९ , शके १९ ४० 


[ पृष्ठे ८ , किंमत : ३०.०० रुपये 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - नागपूर विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 
नाही. 


पृष्ठे 
१-४ 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती, 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ, चार - अ, चार - ब 
व चार - क , यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले 
नियम व आदेश. 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ ., केवळ नागपूर 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ .- ( भाग चार- ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ), केवळ नागपूर 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो, 
जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 
निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना . 


१-८ 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही. 


संकीर्ण 


अधिसूचना : 


नेमणुका , 


इत्यादी 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ३८८ . 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक २११ - बी - २-१-२०१८. 


श्री . म . ए. पवार , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा न्यादंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , पुलगाव ह्यांची दिनांक २०-०२-२०१८ ते २३-०२-२०१८ 
पर्यंत एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १७-०२-२०१८ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २६-०२-२०१८ चे कार्यालनीय वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री . स . श. शिंदे, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, पुलगाव हे स्वतःच्या न्यायालयाचे काम सांभाळून 
दिनांक १७-०२-२०१८ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २५-०२-२०१८पावेतो श्री . म . ए. पवार, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , पुलगाव ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील. 

रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


. 


ना - एक -१ ( १५३२ ) . 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मे ३-९, २०१८/ वैशाख १३-१९ , शके १९ ४० 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३९ब चे टिप २ 
नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . म . ए . पवार हे वरील कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, पुलगाव या पदावर स्थानापन्न म्हणून 
कार्यरत राहिले असते . 


पावेतो श्री . वि . म . मानखैर , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , समुद्रपूर 
ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचेन्यायालयाचे काम पाहतील . 
रजेच्या कालवधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ चे नियम ३९ ब चे टिप २ 
नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . वि . त्र . आ . पाटील हे वरील 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर, सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , 
वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते. 


भाग १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ३८ ९ . 

आदेश 


क्रमांक २१२ - बी - २-१-२०१८. 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ३९ १ . 

आदेश 


क्रमांक २१४ - बी - २-१-२०१८. 


. 


श्री . प्र . ह . नेरकर , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश्, कनिष्ठ स्तर , 
हिंगणघाट ह्यांची दिनांक २०-०२-२०१८ ते २३-०२-२०१८ पर्यंत 

एकूण 
४ दिवसाची अर्जित रजा दिनांक १७-०२-२०१८ चे कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते दिनांक २६-०२-२०१८ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वी पर्यंत मंजूर करण्यात 
येत आहे. 

श्री . ए. आर . सुर्वे, सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, हिंगणघाट 
हे स्वतःच्या न्यायालयाचे काम सांभाळून दिनांक १७-०२-२०१८ चे 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते १८-०२-२०१८ पर्यंत श्री . प्र . ह . नेरकर , २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , हिंगणघाट ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 

श्रीमती एस . ए. लाडसे , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
हिंगणघाट हे स्वतःच्या न्यायालयाचे काम सांभाळून दिनांक १ ९-०२ 
२०१८ व दिनांक २५-०२-२०१८ रोजी श्री . प्र . ह . नेरकर , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, हिंगणघाट ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 

श्री . एस . डी . गरड , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
हिंगणघाट हे स्वतःच्या न्यायालयाचे काम सांभाळून दिनांक २०-०२ 
२०१८ ते २४-०२-२०८ पर्यंत श्री . प्र. ह . नेरकर , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , हिंगणघाट ह्यांच्या रजेच्या कालवधीत त्यांचे 
न्यायालयाचे काम पाहतील. 

रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ चेनियम ३९ब चे टिप २ 
नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . प्र. ह. नेरकर हे वरील कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
हिंगणघाट या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


श्री . वि . आ . पाटील , सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, वर्धा 
ह्यांची दिनांक २०-०२-२०१८ ते २३-०२-२०१८ पर्यंत एकूण ०४ दिवसांची 
परिवर्तित रजा दिनांक १८-०२-२०१८ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
२५-०२-२०१८ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्रीमती एस . एन . माने-गाडेकर , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
वर्धा हे स्वतःच्या न्यायालयाचे काम सांभाळून दिनांक १८-०२-२०१८ ते 
२३-०२-२०१८ पावेतो श्री . वि . आ . पाटील , सचिव , जिल्हा विधी सेवा 
प्राधिकरण, वर्धा ह्यांच्या रजेच्या कामावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम 
पाहतील . 

श्री . ए . ए. अयाचित , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , वर्धा हे स्वतःच्या 
न्यायालयाचे काम सांभाळून दिनांक २४-०२-२०१८ व २५-०२-२०१८ 
रोजी श्री . वि . आ . पाटील , सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , 
वर्धा ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील. 

रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३९ब चे टिप २ 
नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . वि . त्र . आ . पाटील हे वरील 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर , सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , 
वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते . 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . ३९ २ . 

आदेश 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . ३९ ० . 

आदेश 
क्रमांक २१३- बी - २-१-२०१८. 

श्री . वि . म . मानखैर , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , समुद्रपूर 
ह्यांची दिनांक २०-०२-२०१८ ते २३-०२-२०१८ पर्यंत एकूण ४ दिवसांची 
अर्जित रजा दिनांक १७-०२-२०१८ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
२६-०२-२०१८ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री . एस . बी . शिरसाठ , सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर 
समुद्रपूर हे स्वतःच्या न्यायालयाचे काम सांभाळून दिनांक १७-०२ 
२०१८ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते २६-०२-२०१८ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वी 


क्रमांक २१५- बी - २-१-२०१८. 

श्री . एन . व्ही . बंसल, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी , सेलू ह्यांची दिनांक १४-०२-२०१८ ते 
१६-०२-२०१८ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात 
येत आहे . 

श्री . एम . एम . गुप्ता , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, सेलू हे स्वतःच्या न्यायालयाचे काम सांभाळून 
दिनांक १४-०२-२०१८ ते १६-०२-२०१८ पावेतो श्री . एन . व्ही . बंसल, 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, सेलू 
ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचेन्यायालयाचे काम पाहतील . 
रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, मे ३-९, २०१८/ वैशाख १३-१९ , शके १९ ४० 


३ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ चे नियम ३९ब चे टिप २ 
नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एन . व्ही . बंसल हे वरील 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर , दिवाणी न्यायाधिश, कनिष्ठ स्तर , 
तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , सेलू या पदावर स्थानापन्न म्हणून 
कार्यरत राहिले असते . 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ३ ९ ३ . 

आदेश 
क्रमांक २१६- बी - २-१-२०१८. 

श्रीमती एस . एन . गंगवाल- शाह , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , वर्धा ह्यांची दिनांक १४-०२ 
२०१८ 

ते 

१७-०२-२०१८ पर्यंत एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक 
१२-०२-२०१८ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २०-०२-२०१८ चे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात 
येत आहे. 

श्रीमती एस . एस . ओसवाल , ८ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, वर्धा हे स्वतःच्या न्यायालयाचे 
काम सांभाळून दिनांक १३-०२-२०१८ रोजी श्रीमती एस . एन . गंगवाल 
शाह , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्ययदंडाधिकारी, 
प्रथम श्रेणी, वर्धा ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम 
पाहतील. 

श्रीमती एस . पी . कुळकर्णी, ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, वर्धा हे स्वतःच्या न्यायालयाचे 
काम सांभाळून दिनांक १४-०२-२०१८ ते १७-०२-२०१८ पावेतो श्रीमती 
एस . एन . गंगवाल- शाह , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर 
तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, वर्धा ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 

श्री . एस . एम . चव्हाण , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, वर्धा हे स्वतःच्या न्यायालयाचे काम 
सांभाळून दिनांक १९-०२-२०१८ रोजी श्रीमती एस. एन. गंगवाल- शाह , 
६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
श्रेणी, वर्धा ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 

रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ चे नियम ३ ९ब चे टिप २ 
नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . एन . गंगवाल - शाह ह्या 
वरील कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, वर्धा या पदावर स्थानापन्न 
म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 
दिनांक २८-२-२०१८ . 


श्रीमती एस . एस . ओसवाल ८ वे सह दिवाणी न्यायाधीश . क . स्तर , 
वर्धा ह्यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच दिनांक २३-०२ 
२०१८ व २६-०२-२०१८ ते ०१-०३-२०१८ पर्यंत श्रीमती आर . एस . 
कुळकर्णी. ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश . क.स्तर . वर्धा ह्यांच्या रजेच्या 
कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 

श्रीमती शा . गो . अग्रवाल . २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
वर्धा ह्यांची स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच दि.२४-०२-२०१८ 
ते दि . २५-०२-२०१८ पर्यंत श्रीमती आर.एस. कुळकर्णी ७ वे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर , वर्धा ह्यांचा रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
न्यायालयाचे काम पाहतील . 

श्री . डी . एस. शर्मा, ३रे सह दि.न्या.क.स्तर . वर्धा ह्यांची स्वतःचे 
न्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच दि . ०२-०३-२०१८ ला आर . एस . 
कुळकर्णी, ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , वर्धा ह्यांच्या रजेच्या 
कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 

श्रीमती श्रृती नि . गंगवाल- शाह, ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर, 
वर्धा ह्यांनी स्वतःचेन्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच दिनांक ०३-०३ 
२०१८ ला श्रीमती आर. एस . कुळकर्णी, ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क.स्तर, वर्धा ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 

सौ . ए . एस. भसारकर ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश क.स्तर ., वर्धा 
हयांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच दिनांक ०४-०३ 
२०१८ ला श्रीमती आर . एस . कुळकर्णी ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क.स्तर , वर्धा हयांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम 
पाहतील . 

रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ चे नियम ३ ९ ब चे टिप २ 
नुसार प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती आर. एन .बंसल ह्या वरील 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहील्या असत्या . 

दिनांक ५ मार्च, २०१८ . 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . ३९ ५ . 


आदेश 


क्रमांक २५३ - बी - २-१-२०१८. 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ३ ९ ४ . 

आदेश 
क्रमांक २४० - बी - २-१-२०१८. 

श्रीमती आर. एस . कुळकर्णी , ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क.स्तर . वर्धा ह्यांची दिनांक २३-०२-२०१८ ते ०३-०३-२०१८ पर्यत 
एकूण ० ९ दिवसांची अर्जित रजा दि.२२-०२-२०१८ च्या कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दि . ०५-०३-२०१८ चे कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 


कु . शा . ग्री . अग्रवाल , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
तथा न्यादंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, ह्यांची दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१८ ते 
१ मार्च २०१८ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा त्यांना होळी 
सणानिमित्त खामगांव येथे जायचे असल्यामुळे दिनांक २६-०२-२०१८ चे 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ३-३-२०१८ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 

श्री . डी . एस . शर्मा, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यादंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , वर्धा हे स्वतःच्या न्यायालयाचे काम सांभाळून 
दिनांक २८-०२-२०१८ ते दिनांक ०३-०३-२०१८ पावेतो कु. शा . गो . अग्रवाल , 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, मे ३-९ , २०१८/ वैशाख १३-१९ , शके १ ९ ४० 


२रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम 
श्रेणी, वर्धा ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील. 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा., अ. क्र . ३ ९ ७. 

आदेश 


कु . ए. एस . भसारकर , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर 
तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, वर्धा ह्या स्वतःच्या न्यायालयाचे काम 
सांभाळून दिनांक २६-०२-२०१८ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
२७-०२-२०१८ पावेतो कु. शा . गो. अग्रवाल , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, वर्धा ह्यांच्या रजेच्या 
कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील. 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


क्रमांक बी -२( ११ )-१२२-२०१८. 

श्री . आर. पी . पांडे, जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
भंडारा यांनी उपभोगलेली ५ दिवस परिवर्तित रजा दिनांक ०५-०२ 
२०१८ ते दिनांक ०९ -०२-२०१८ पर्यंत , कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत 
आहे. 

अर्जदाराचे पद रिक्त होते . 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम, १९ ८१, मधील नियम ३९( २)( बी ) 
टीप-२ प्रमाणे प्रमाणित करण्यात येत आहे की , श्री . आर . पी . पांडे हे 
जर ०५-०२-२०१८ ते दिनांक ० ९ - ०२-२०१८ या कालावधीत रजेवर 
गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
भंडारा या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . आर . पी . पांडे, हे जिल्हा 
न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, भंडारा या पदावर स्थानापन्न 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९ ८१ चे नियम ३९ब चे टीप २ 
नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , कु . शा . गो . अग्रवाल ह्या वरील 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , वर्धा या पदावर स्थानापन्न 
म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 


झाले . 


वर्धा : 


संध्या द्वा . रायकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश 

वर्धा. 


. 


दिनांक ७ मार्च २०१८ . 


श्री . आर. पी . पांडे, यांच्या वरील उपभोगलेल्या रजेच्या कालावधीत , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , भंडारा या पदाचे 
अतिरिक्त कार्यभार जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
भंडारा यांचेकडे होते . 
दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१८ . 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . ३९ ६ . 

आदेश 
क्रमांक बी - २- ( १ )-८७-२०१८. 

श्री . पी . पी . नायगावकर , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, भंडारा 
यांची ४ दिवस अर्जित रजा दिनांक २०-०२-२०१८ ते दिनांक २३-०२ 
२०१८ पर्यंत , रजेच्या मागे रविवार दिनांक १८-०२-२०१८ , सार्वजनिक 
सुट्टी दिनांक १ ९- ०२-२०१८ व रजेच्या पुढे ४ थे शनिवार , दिनांक 
२४-०२-२०१८ , रविवार , दिनांक २५-०२-२०१८ सोबत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी दिनांक १७-०२-२०१८ चे कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासून ते दिनांक २६-०२-२०१८ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मंजूर 
करण्यात 

येत आहे . 
अर्जदाराचे पद रिक्त राहील . 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ मधील नियम ३९( २)( बी ) 
टीप-२ प्रमाणे प्रमाणित करण्यात येत आहे की , श्री . पी . पी . नायगावकर , 
हे जर दिनांक २०-०२-२०१८ ते दिनांक २३-०२-२०१८ या कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , भंडारा या 
पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . पी . पी . नायगावकर , हे 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, भंडारा या पदावर स्थानापन्न होतील . 

श्री . एस . जे . भट्टाचार्य , सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, भंडारा हे स्वतःचे पदाचे काम सांभाळून 
श्री . पी . पी . नायगावकर , यांच्यावरील रजेच्या कालावधीत दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, भंडारा या पदाचे अतिरिक्त कार्यभार धारण करतील . 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . ३९ ८ . 

आदेश 
क्रमांक बी -२ ( ५)-१५६-२०१८ . - 
मिस एम . जी . हिवराळे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
तुमसर , यांची ३ दिवस अर्जित रजा दिनांक २१-०२-२०१८ ते दिनांक 
२३-०२-२०१८ पर्यंत , तसेच रजेच्या पुढे चवथे शनिवार , दिनांक 
२४-०२-२०१८, रविवार , दिनांक २५-०२-२०१८ , मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 

अर्जदाराचे पद रिक्त होते . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९( २ ) 
( बी ) टीप -२ प्रमाणे प्रमाणित करण्यात येत आहे की , मिस . एम . 
हिवराळे , ह्या जर दिनांक २१-०२-२०१८ ते दिनांक २३-०२-२०१८ या 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर, तुमसर, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या 
असत्या . 
रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर मिस एम . जी . हिवराळे , 

या 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , तुमसर या पदावर स्थानापन्न झाल्या . 

यु. एन . पाटील , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , तुमसर यांनी 
स्वतःचे पदाचे काम सांभाळून , मिस एम . जी . हिवराळे , यांच्या वरील 
रजेच्या कालावधीत २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, तुमसर 
या पदाचे अतिरिक्त कार्यभार धारण केले होते . 


एम . जी . 


. 


दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, मे ३-९, २०१८/ वैशाख १३-१९ , शके १९ ४० 


५ 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ३ ९९ . 


आदेश 


गडचिरोली , मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७(१ ) आणि 
( ३ ) अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून गडचिरोली 
जिल्ह्यातील वरील संपूर्ण ६२ रेती घाटाच्या ठिकाणी खालील गोष्टींना 
मनाई करीत आहे . 


क्रमांक बी -२( १४)-१५७-२०१८ . - 


१ . 

कोणतीही व्यक्ती दिनांक १७-०३-२०१८ ते दिनांक ३१-०३ 
२०१८ पर्यंत सूर्यास्तापासून ते सूर्योदयापर्यंत खालील कृत्य करणार 


नाही . 


मिस पी . बी . येरलेकर , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
भंडारा यांची चार दिवस अर्जित रजा दिनांक २६-०२-२०१८ ते दिनांक 
०१-०३-२०१८ पर्यंत , तसेच रजेला जोडून रजेच्या पुढे सार्वजनिक सुटी 
दिनांक ०२-०३-२०१८ व सोबत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी दिनांक 
२६-०२-२०१८ ते दिनांक ०३-०३-२०१८ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मंजूर करण्यात येत आहे. 


अर्जदाराचे पद रिक्त राहील. 


( अ ) टिकास , सब्बल , फावडा , शस्त्र , सोटे , तलवारी , भाले , 
दंडे, बंदुका , सुरे , काठ्या किंवा लाठ्या किंवा शारीरिक इजा 
करण्यासाठी वापरता येईल , अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 
( ब) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 

( क ) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्र सोडावयाची 
किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधणे बाळगणे, जमा करणे 
किंवा तयार करणे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९ ( २ ) 
( बी )टीप-२ प्रमाणे प्रमाणित करण्यात येत आहे की , मिस पी . बी . येरलेकर , 

ह्या जर दिनाक २६-०२-२०१८ ते दिंनाक ०१-०३-२०१८ या कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर, भंडारा या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर , मिस पी . बी . येरलेकर , ह्या 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , भंडारा या पदावर स्थानापन्न 
होतील . 


( ड ) पर्यावरण विभागाच्या सर्व अटी व शर्तीचे उल्लंघन होणार 
नाही. 


( ई ) खनिकर्म विभागांनी तयार केलेल्या करारपत्रातील सर्व अटी 
व शर्तीचे उल्लंघन होणार नाही . 


मिस एस.एच.राठी , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, 
भंडारा या स्वतःचे पदाचे काम सांभाळून , मिस पी . बी. येरलेकर , यांच्या 
वरील रजेच्या कालावधीत २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
भंडारा या पदाचे अतिरिक्त कार्यभार धारण करतील . 


२. पाच इसम किंवा त्यापेक्षा जास्त इसम रेती घाटाच्या ठिकाणी 
दिनांक १७-०३-२०१८ ते दिनांक ३१-०३-२०१८ पर्यंत सूर्यास्तापासून ते 
सूर्योदयापर्यंत जमा होणार नाहीत किंवा रेती उत्खनन करणार 
नाही . उपरोक्त आदेश दिनांक १७-०३-२०१८ ते दिनांक ३१-०३ 
२०१८ पर्यंत सूर्यास्तापासून ते सूर्योदयापर्यंत गडचिरोली जिल्ह्यातील 
संपूर्ण रेती घाटाच्या क्षेत्राकरीता लागू राहतील . 

३. ( अ) सदर आदेशाच्या प्रती उपविभागीय दंडाधिकारी , गडचिरोली / 
चामोर्शी/ देसाईगंज/ कुरखेडा / एटापल्ली/ अहेरी , कार्यकारी दंडाधिकारी ( सर्व) , 
संवर्गविकास अधिकारी ( सर्व), नगर परिषद , गडचिरोली/ देसाईगंज , 
पोलीस स्टेशन अधिकारी ( सर्व) यांचे नोटीस बोर्डावर लावून 

प्रसिध्द 
करावे . 


भंडारा : 
दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१८ . 


संजय आ . देशमुख , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 


भंडारा. 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . ४०० . 

जिल्हादंडाधिकारी, 


यांजकडून 


( ब ) सदर आदेश सहज दिसण्याजोग्या जागी लावावा . 
( क ) सदर आदेशास मुनादी द्वारे, ध्वनिक्षेपणाद्वारे , नगारा वाजवून 
प्रसिध्दी देण्यात यावी . 


आदेश 


क्रमांक कार्या -२- अका- दंडा - सं.क्र.०३-१६- कावि - ६८३-२०१८. 


( ड ) सदर आदेश कर्तव्यावरील शासकीय कर्मचारी यांना लागू 
होणार नाही . 


ज्याअर्थी, गडचिरोली जिल्ह्यात सन २०१६-१७ या वर्षाकरीता रेतीघाटांचे 
लिलाव प्रक्रिया राबविण्यात आली असून एकूण ६२ रेती घाटाचेलिलाव 
झालेले आहे.त्याअनुषंगाने रात्री-बेरात्री रेतीची अवैध उत्खनन व वाहतूक 
तसेच रेती तस्करी होण्याची तसेच यामुळे शांतता व सुव्यवस्था बाधित 
होण्याची शक्यता नाकारात येत नाही . 


( इ) सदर आदेशाची कलम २ प्रेतयात्रा, धार्मिक समारंभ कार्याकरीता 
लागू होणार नाही . 


आज दिनांक १६ मार्च, २०१८ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी 
निर्गमित करण्यात आले. सदर आदेशाची प्रसिध्दी मराठीमधून करण्यात 
यावी. 


त्याअर्थी, रेतीची अवैध उत्खनन व वाहतूक तसेच रेती तस्करी 
थांबविण्याच्या दृष्टीने तसेच विवक्षित कृतींना मनाई करणे व अव्यवस्थेला 
प्रतिबंध उपाय करणे आवश्यक आहे . करिता , मी , जिल्हादंडाधिकारी , 


गडचिरोली : 
दिनांक १६ मार्च २०१८ . 


( अवाच्य ), 
जिल्हादंडाधिकारी, गडचिरोली . 


ना - एक -२ ( १५३२) . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मे ३-९ , २०१८/ वैशाख १३-१९ , शके १९ ४० 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा., अ. क्र . ४०१ . 


हावभाव करणे , अगर सोंग आणणे आणि अशी चित्रे, चिन्हे, फलक 
किंवा इतर कोणताही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे त्याचे प्रदर्शन 
करणे किंवा त्याचा जनतेत प्रसार करणे. 


आदेश 


क्रमांक कार्या -२- अका - दंडा - सं.क्र.०३-२०१६- कावि - ७२८-२०१८. 


ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , गडचिरोली यांनी त्यांचे कार्यालयीन पत्र 
जा . क्र . डी .- २४/ ७ - जमाव बंदी लागू -२०१८-४०२ , दि . १७-०३-२०१८ 
अन्वये दिनांक २५-०३-२०१८ रोजी रामनवमी , दिनांक २९ - ०३-२०१८ 
रोजी महावीर जयंती, दिनांक ३०-०३-२०१८ रोजी गुडफ्रायडे व दिनांक 
३१-०३-२०१८ रोजी हनुमान जयंती, गडचिरोली जिल्ह्यात सर्वत्र साजरी 
करण्यात येणार आहे. तसेच सन २०१७ मध्ये दिनांक ०४-०४-२०१७ 
रोजी काचार मोहल्ला चौक , कुरखेडा , ता . कुरखेडा येथे श्रीरामनवमी 
निमित्य मिरवणुकी दरम्यान घडलेल्या घटनेच्या अनुषंगाने सदर 
उत्सवाच्यावेळी एखादा अनुचित प्रकार घडून जातीय तणाव अथवा दंगा 
निर्माण होवून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
असल्याने सदर कालावधीत कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहण्याच्या 
दृष्टीने संपूर्ण गडचिरोली जिल्ह्यात दिनांक २४-०३-२०१८ चे ००.०१ 
वा . ते दिनांक ०८-०४-२०१८ चे २४.०० वा . पर्यंत मुंबई पोलीस अधिनियम , 
१९ ५१ चे कलम ३७ ( १) ( ३) लागू होणेस विनंती केलेली आहे. 


२. उपविभागीय दंडाधिकारी , कार्यकारी दंडाधिकारी अथवा संबंधित 
पोलीस स्टेशन अधिकारी ( जे शक्य असेल ते ) यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय 
कोणीही मिरवणूक काढू नये, पाच इसम किंवा त्यापेक्षा जास्त इसम 
सार्वजनिक जागेत, सार्वजनिक रस्त्यावर किंवा सार्वजनिक चावडीवर 
दिनांक २४-०३-२०१८ चे ००.०१ ते दिनांक ७-०४-२०१८ चे २४.०० 
वाजेपावेतो जमा होणार नाही किंवा कोणतेही कार्यक्रम आयोजित करणार 
नाही . उपरोक्त दिनांक २४-०३-२०१८ चे ०००१ ते दिनांक ०७-०४ 
२०१८ चे २४.०० वाजेपावेतो संपूर्ण गडचिरोली जिल्ह्याच्या क्षेत्राकरीता 


लागू राहतील . 


३. ( अ ) सदर आदेशाच्या प्रती उपविभागीय दंडाधिकारी, गडचिरोली/ 
चामोर्शी/ देसाईगंज/ कुरखेडा / एटापल्ली/ अहेरी, कार्यकारी दंडाधिकारी ( सर्व), 
संवर्ग विकास अधिकारी ( सर्व), नगर परिषद , गडचिरोली/ देसाईगंज , 
पोलीस स्टेशन अधिकारी ( सर्व) यांचे नोटीस बोर्डावर लावून प्रसिध्द 
करावे. 


( ब ) सदर आदेश सहज दिसण्याजोग्या जागी लावावा . 


( क ) सदर आदेशास मुनादीद्वारे, ध्वनीक्षेपणाद्वारे , नगारा वाजवून 
प्रसिध्दी देण्यात यावी . 


त्याअर्थी, सदर कालावधीत कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहण्याच्या 
दृष्टीने विवक्षित कृतींना मनाई करणे व अव्यवस्थेला प्रतिबंध उपाय 
करणे आवश्यक आहे . करिता मी , शेखर सिंह , जिल्हादंडाधिकरी, 
गडचिरोली , मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) आणि 
( ३ ) अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून खालील 
गोष्टींना मनाई करीत आहे . 


( ड) सदर आदेश कर्तव्यावरील शासकीय कर्मचारी यांना लागू 
होणार नाही. 


१. कोणतीही व्यक्ती दिनांक २४-०३-२०१८ चे १.०० वा . ते दिनांक 
०७-०४-२०१८ चे २४.०० वाजेपावेतो खालील कृत्य करणार नाही. 


( इ ) सदर आदेशाची कलम २ प्रेतयात्रा, धार्मिक समारंभ व लग्न 
कार्याकरीता लागू होणार नाही . 


आज दिनांक २२ मार्च, २०१८ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी 
निर्गमित करण्यात आले . सदर आदेशाची प्रसिध्दी मराठीमधून करण्यात 


( अ ) शस्त्र , सोटे , तलवारी , भाले , दंडे, बंदुका , सुरे , काठ्या 
किंवा लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल , 
अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे . 


यावी . 


( ब ) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 


दिनांक २२ मार्च २०१८ . 


( क ) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्र सोडावयाची 
किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधणे बाळगणे , जमा करणे 
किंवा तयार करणे . 


- 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा., अ . क्र . ४०२ . 


आदेश 


( ड ) व्यक्तीच्या किंवा प्रेताच्या 

आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमा 
यांचे प्रदर्शन करणे . 


क्रमांक कार्या -२- अका- दंडा - सं.क्र.०३-२०१६- कावि -९८१-२०१८. 


( ई ) जाहीरपणे घोषणा करणे , गाणी म्हणणे, वाद्ये वाजविणे . 


( फ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यांस धक्का पोहचेल अशी 
किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा ज्यामध्ये उलथवून 
टाकण्याची प्रवृत्ती दिसून येत असेल , अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे , 


ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , गडचिरोली यांनी त्यांचे कार्यालयीन पत्र 
जा . क्र . डी .- २४/ ७-जिविशा- कलम -३७-( १ ), (३ )-२०१८-५२५ , दिनांक 
० ९- ०४-२०१८ अन्वये गडचिरोली जिल्ह्यात दिनांक १४-०४-२०१८ रोजी 
डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर जयंती व दिनांक ३०-०४-२०१८ रोजी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, मे ३-९ , २०१८ / वैशाख १३-१९ , शके १९४० 


७ 


नाही. उपरोक्त दिनांक ११-०४-२०१८ चे ००.०१ ते दिनांक २५-०४-२०१८ 
चे २४.०० वाजे पावेतो संपूर्ण गडचिरोली जिल्ह्याच्या क्षेत्राकरीता लागू 
राहतील . 


बुध्द पौर्णिमा हे उत्सव साजरे करण्यात येणार आहे . तसेच जिल्ह्यात 
विविध राजकीय पक्ष , संघटना मार्फत त्यांचेमागण्या पूर्ण करण्याच्या 
दृष्टीने धरणे , मोर्चे, आंदोलने , उपोषणे, रास्ता रोको इ . आंदोलने आयोजित 
करण्याची शक्यता असल्याने सदर कालावधीत कोणताही अनुचित प्रकार 
घडू नये, कायदा व सुव्यवस्था अबाधीत राखण्याच्या दृष्टीने संपूर्ण 
गडचिरोली जिल्ह्यात दिनांक ११-०४-२०१८ चे ००.०१ वा . ते दिनांक 
२५-०४-२०१८ चे २४.०० वा . पर्यंत मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे 
कलम ३७ ( १ ) (३ ) लागू होणेस विनंती केलेली आहे . 


३. ( अ ) सदर आदेशाच्या प्रती उपविभागीय दंडाधिकारी , गडचिरोली / 
चामोर्शी/ देसाईगंज/ कुरखेडा/ एटापल्ली/ अहेरी , कार्यकारी दंडाधिकारी ( सर्व), 
संवर्ग विकास अधिकारी ( सर्व), नगर परिषद , गडचिरोली/ देसाईगंज , 
पोलीस स्टेशन अधिकारी ( सर्व) यांचे नोटीस बोर्डावर 

लावून 

प्रसिध्द 
करावे . 


( ब ) सदर आदेश सहज दिसण्या जोग्या जागी लावावा . 


त्याअर्थी, सदर कालावधीत कायदा व सुव्यवस्था अबाधीत राहण्याच्या 
दृष्टीने विवक्षित कृतींना मनाई करणे व अव्यवस्थेला प्रतिबंध उपाय 
करणे आवश्यक आहे . करिता मी , शेखर सिंह, जिल्हादंडाधिकरी, 
गडचिरोली, मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) आणि 
( ३ ) अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून खालील 
गोष्टींना मनाई करीत आहे . 


( क ) सदर आदेशास मुनादी द्वारे , ध्वनीक्षेपणाद्वारे , नगारा वाजवून 
प्रसिध्दी देण्यात यावी . 


( ड ) सदर आदेश कर्तव्यावरील शासकीय कर्मचारी यांना लागू 
होणार नाही . 


१. कोणतीही व्यक्ती दिनांक ११-०४-२०१८ चे ००.०१ वा . ते 
दिनांक २५-०४-२०१८ चे २४.०० वाजेपावेतो खालील कृत्य करणार 


नाही . 


( इ ) सदर आदेशाची कलम २ प्रेतयात्रा, धार्मिक समारंभ व लग्न 
कार्याकरीता लागू होणार नाही . 

आज दिनांक १० एप्रिल , २०१८ रोजी माझे सही व शिक्यानिशी 
निर्गमित करण्यात आले. सदर आदेशाची प्रसिध्दी मराठी मधून करण्यात 
यावी . 


( अ ) शस्त्र , सोटे , तलवारी , भाले , दंडे ,बंदूका , सुरे , काठ्या 
किंवा लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल , 
अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 


दिनांक २२ मार्च २०१८ . 


( ब ) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे. 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . ४०३ . 


( क ) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्र सोडावयाची 
किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधणे बाळगणे, जमा करणे 
किंवा तयार करणे . 


आदेश 


क्रमांक कार्या-२- अका दंडा - सं.क्र.०३-१६ - कावि -९८२-२०१८. 


( ड ) व्यक्तीच्या किंवा प्रेताच्या आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमा 
यांचे प्रदर्शन करणे . 


( ई ) जाहीरपणे घोषणा करणे , गाणी म्हणणे , वाद्ये वाजविणे . 


ज्याअर्थी, गडचिरोली जिल्ह्यात सन २०१६-१७ या वर्षाकरीता रेतीघाटांचे 
लिलाव प्रक्रीया राबविण्यात आली असून एकूण ६२ रेती घाटाचेलिलाव 
झालेले आहे . त्याअनुषंगाने रात्री -बेरात्री रेतीची अवैध उत्खनन व 
वाहतूक 

तसेच रेती तस्करी होण्याची तसेच यामुळे शांतता व सुव्यवस्था 
बाधीत होण्याची शक्यता नाकारात येत नाही ; 


( फ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यांस धक्का पोहचेल अशी 
किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा ज्यामध्ये उलथवून 
टाकण्याची प्रवृत्ती दिसून येत असेल , अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे , 
हावभाव करणे , अगर सोंग आणणे आणि अशी चित्रे , चिन्हे , फलक 
किंवा इतर कोणताही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे त्याचे प्रदर्शन 
करणेकिंवा त्याचा जनतेत प्रसार करणे. 


२. उपविभागीय दंडाधिकारी, कार्यकारी दंडाधिकारी अथवा संबंधीत 
पोलीस स्टेशन अधिकारी ( जे शक्य असेल ते) यांचे पूर्वपरवानगी शिवाय 
कोणीही मिरवणूक काढू नये, पाच इसम किंवा त्यापेक्षा जास्त इसम 
सार्वजनिक जागेत , सार्वजनिक रस्त्यावर किंवा सार्वजनिक चावडीवर 
दिनांक ११-०४-२०१८ चे ००.०१ ते दिनांक २५-०४-२०१८ चे २४.०० 
वाजे पावेतो जमा होणार नाही किंवा कोणतेही कार्यक्रम आयोजित करणार 


त्याअर्थी, रेतीची अवैध उत्खनन व वाहतूक तसेच रेती तस्करी 
थांबविण्याच्या दृष्टिने तसेच विवक्षित कृतींना मनाई करणे व अव्यवस्थेला 
प्रतिबंध उपाय करणे आवश्यक आहे . करिता , मी , शेखर सिंह , 
जिल्हादंडाधिकारी , गडचिरोली, मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम 
३७ (१ ) आणि ( ३ ) अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर 
करून गडचिरोली जिल्ह्यातील वरील संपूर्ण ६२ रेती घाटाच्या ठिकाणी 
खालील गोष्टींना मनाई करीत आहे. 

कोणतीही व्यक्ती दिनांक ११-०४-२०१८ ते दिनांक २५-०४ 
२०१८ पर्यंत सूर्यास्तापासून ते सूर्योदयापर्यंत खालील कृत्य करणार 


१ . 


नाही . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मे ३-९ , २०१८ / वैशाख १३-१९ , शके १ ९ ४० 


( अ ) टिकास , सब्बल , फावडा , शस्त्र , सोटे , तलवारी , भाले , 
दंडे , बंदूका , सुरे , काठ्या किंवा लाठ्या किंवा शारीरिक इजा 
करण्यासाठी वापरता येईल , अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 


आज दिनांक १० एप्रिल, २०१८ रोजी माझे सही व शिक्यानिशी 
निर्गमित करण्यात आले . सदर आदेशाची प्रसिध्दी मराठी मधून करण्यात 


यावी . 


( ब ) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 


( क ) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्र सोडावयाची 
किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधणे बाळगणे , जमा करणे 
किंवा तयार करणे. 


गडचिरोली : 
दिनांक १० एप्रिल २०१८ . 


शेखर सिंह , 
जिल्हादंडाधिकारी, गडचिरोली. 


( ड ) पर्यावरण विभागाच्या सर्व अटी व शर्तीचे उल्लंघन होणार 
नाही. 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ४०४ . 
उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन ( सामान्य ) , यांजकडून 

शुध्दीपत्र 


( ई ) खनिकर्म विभागांनी तयार केलेल्या करार पत्रातील सर्व 
अटी व शर्तीचा उल्लंघन होणार नाही . 


क्रमांक कलि - उजिअ- भूसं - सामान्य - कावि- १३६-२०१८. 


२. पाच इसम किंवा त्यापेक्षा जास्त इसम रेती घाटाच्या ठिकाणी 
दिनांक ११-०४-२०१८ ते दिनांक २४-०४-२०१८ पर्यंत सुर्यास्तापासून ते 
सुर्योदयापर्यंत जमा होणार नाहीत किंवा रेती उत्खनन करणार 

उपरोक्त आदेश दिनांक ११-०४-२०१८ ते दिनांक २५-०४ 
२०१८ पर्यंत सुर्यास्तापासून ते सुर्योदयापर्यंत गडचिरोली जिल्ह्यातील 
संपूर्ण रेती घाटाच्या क्षेत्राकरीता लागू राहतील . 


नाही . 


उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन ( सामान्य), वर्धायांचे पत्र क्र . उजिअ 
भूसं- सामान्य- कावि २८५-१७, दिनांक २७-१०-२०१७ अन्वये मौजा सेलू , 
तालुका सेलु ,जिल्हा वर्धा येथील कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, वर्धा, येथील नागपूर- औरंगाबाद -सिन्नर- घोटी महामार्ग या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादन करण्याची आवश्यकता आहे. अशा आशयाची 
कलम ११ ( १ ) ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर 
विभागीय पुरवणीमध्ये दिनांक नोव्हेंबर १६-२२ , २०१७ रोजी पृष्ठ 
२९ व ३० , अनुक्रमांक ८६७ वर प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे . त्यात 
खालीलप्रमाणे दुरुस्ती वाचावी. 


३. ( अ ) सदर आदेशाच्या प्रती उपविभागीय दंडाधिकारी, गडचिरोली/ 
चामोर्शी/ देसाईगंज / कुरखेडा/ एटापल्ली/ अहेरी, कार्यकारी दंडाधिकारी ( सर्व ), 
संवर्ग विकास अधिकारी ( सर्व), नगर परिषद , गडचिरोली/ देसाईगंज , 
पोलीस स्टेशन अधिकारी ( सर्व) यांचे नोटीस बोर्डावर लावून 

प्रसिध्द 
करावे. 


( ब ) सदर आदेश सहज दिसण्याजोग्या जागी लावावा . 


प्रकरण क्र . १ - एलएक्यु-४७/ २०१७-२०१८ , 

मौजा सेलू , तह . सेलू . जिल्हा वर्धा. 
च्या ऐवजी 

असे वाचावे 
सर्वे नंबर 

सर्वेनंबर 
( १ ) 

( २ ) 


( क ) सदर आदेशास मुनादी द्वारे , ध्वनीक्षेपणाद्वारे , नगारा वाजवून 
प्रसिध्दी देण्यात यावी . 


८२/२ पैकी 


८२/१ पैकी 


( ड) सदर आदेश कर्तव्यावरील शासकीय कर्मचारी यांना लागू 
होणार नाही . 


वर्धा : 


( अवाच्य). 


दिनांक २३ एप्रिल २०१८ . 


( इ ) सदर आदेशाची कलम २ प्रेतयात्रा, धार्मिक समारंभ कार्याकरीता 
लागू होणार नाही. 


उप जिल्हाधिकारी , 
भूसंपादन ( सामान्य ), वर्धा. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004. 


